गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात 
“शिवभोजन” उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णयक्रमांक -शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक -शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन निर्णय क्रमांक -शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. १८ फ़ेब्रुवारी, २०२०. 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक -शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि. २८ मार्च, २०२०. 


प्रस्तावना:- 

राज्यातील गरीब गरजू जनतेला स्वस्त दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना 
दि. २६ जानेवारी, २०२० पासून सुरु करण्यात आली आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी सक्षम खानावळ, NGO, 
महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांची निवड क्षेत्रिय स्तरावरील समिती मार्फत करण्यात येते. 
यामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


शिवभोजन योजना राबविण्यासाठी अर्ज केलेल्या सक्षम खानावळी, स्वयंसेवी संस्था (NGO), महिला 
बचतगट, भोजनालये, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांची पात्रता संबंधित समितीने तपासून महानगर पालिका, जिल्हा व 
तालुका स्तरावरील समित्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत तर मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रामधील समितीने 
नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांचे मार्फत सर्व पात्र संस्थांची शासनास शिफारस करावी. 
समितीने शिफारस केलेल्या प्रस्तावांमधून सक्षम खानावळी, स्वयंसेवी संस्था (NGO), महिला बचतगट, 
भोजनालये, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांची अंतिम निवड शासन स्तरावरून करण्यात येईल. 


सदर ares निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या//५///.॥॥॥॥8॥०5॥॥.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२०११२६१४५०३३४००६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Charushila Chandrakant 


Charushila N = Chi hila Chandrakant Tambekar, C = IN, 
Chandrakant Tambekars;eaetts.0< covemment OrMeherashra, 


id 
Date: 2020.11.27 11:19:58 +05'30 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा.मंत्री, (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.), यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा.राज्यमंत्री, (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७ 


४. खाजगी सचिव सर्व मंत्री कार्यालय/सर्व राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्राळय मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव मंत्रालय विभाग 

९. अध्यक्ष राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.महासंचाळक, माहिती जनसंपर्क मंत्रालय,मुंबई 

१३.नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 

१४.वित्तिय सल्लागार व उपसचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.स पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
१५.उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय मुंबई 
१६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१७.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१८. सर्व कार्यासने (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) 

१९.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर 
२०.महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर 
२१.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२२.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये 

२३.मा. संचालक नगरपालिका प्रशासन, मुंबई 

२४.संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

२५.निवड नस्ती, नापु-१७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


